अंतिम पूररेषा आखणी होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी 
अंतरिम पूररेषा (॥॥611101॥6॥॥७8$)आखणी करणे व 
या पूररेषेच्या मर्यादेत बांधकामाचे नियमन करण्याच्या 
दृष्टिने मार्गदर्शक सूचना प्रसृत करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र पूरनि-२०१८/(प्र.क्र.१८२/२०१८)/सिं.व्य._महसूल ) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: २५ जुले, २०१९ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: पूरनि-२०१८/(प्र.क्र.१८२/२०१८)/ 
सिं.व्य.(महसूल )दिनांक १० जुले, २०१९ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: पूरनि २०१८/ (प्र.क्र.१८२/२०१८) /सि.व्य . 
(महसूल) दिनांक १० जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये दिनांक मुद्रणात त्रुटी होत्या 
त्यामुळे शुध्दीपत्रक काढणे आवश्‍यक होते. यास्तव 

" मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांनी याचिका क्र. २५/२०१४ च्या दिनांक 
२७/५/२०१५ च्या आदेशात देखील अंतिम पूररेषा निश्चित होईपर्यंत दरम्यान कालावधीसाठी 
खबरदारीची उपाययोजना म्हणून अंतरिम पूररेषा आखणी करणेबाबत निर्देश दिले होते. उपरोक्‍त 
निर्देशामधील तरतुदीनुसार अंतिम पूररेषा पूर्ण होण्यापूर्वी अंतरिम निळी रेषा पासून काही किमान 
अंतरापर्यंत महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी 
ना-बांधकाम क्षेत्र समजण्यात यावे, याचे देखील अनुपालन करणे आवश्‍यक आहे. 

या ऐवजी 

" मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे यांनी याचिका क्र. २५/२०१४ च्या दिनांक 
20/3/2094 च्या आदेशात देखील अंतिम पूररेषा निश्चित होईपर्यंत दरम्यान कालावधीसाठी 
खबरदारीची उपाययोजना म्हणून अंतरिम पूररेषा आखणी करणेबाबत निर्देश दिले होते. उपरोक्‍त 
निर्देशामधील तरतुदीनुसार अंतिम पूररेषा पूर्ण होण्यापूर्वी अंतरिम निळी रेषा पासून काही किमान 
अंतरापर्यंत महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी ना- 
बांधकाम क्षेत्र समजण्यात यावे, याचे GANS अनुपालन करणे आवश्‍यक आहे" असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.॥वच95॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१६३१०९०२२७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. _ 
Atul Ashok यीन 


, , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=797fcfeObb4a86dd814129f50d05c1d249ea6f0acc364c62 


14f11ff7174bd5ef, 
serialNumbs 


er=ae2c4f4c985d3e984de94324901263d48766ec651d 
a p (0 e ea49d652fafl 1a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2019.07.25 16:38:09 +05'30' 
(अ. अ. कपोले) 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 
२. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पूरनि-२०१८/(प्र.क्र.१८२/२०१८)/सिं.व्य.'महसूल ) 


३. मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई, यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई, यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 

६. मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१०.प्रधान सचिव. (पर्यावरण) यांचे स्वीय सहायक, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११.प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. प्रधान सचिव (नगरविकास) नवी-१ यांचे स्वीय सहायक, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई, 
१३.प्रधान सचिव (नगरविकास) नवी-२ यांचे स्वीय सहायक, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१४. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी . 

२०.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग, 

२१. संचालक, नगररचनाकार, पुणे, यांना विनंती आहे की, सर्व महानगरपालिका, 

नगर पालिका, नगर परिषद, सर्व प्राधिकारणे, सिडको, म्हाडा, हडको यांना 
आपल्या स्तरावर कळविण्यात यावे. 

२२.सर्व मुख्य अभियंता/ मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, जलसंपदा विभाग, 
२३.जलसंपदा विभागातील सर्व सहसचिव व उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हापरिषद 

२५.सर्व अधीक्षक अभियंता /अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, जलसंपदा विभाग, 
२६.सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन, संग्रहार्थ, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


